सन २०१८-१९ करीता भारतीय संविधानाच्या 
अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत प्राप्त निधी वितरणास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.ई६९/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १०/०१/२०१९ 


वाचा - 
जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र W.F.No.99094/0¥(9¥)/209¢-Grant, 
दि.३०/११/२०१८ 

प्रस्तावना(>8811018) - 


सन २०१८-१९ मध्ये भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत अनुदान या योजनेअंतर्गत 


एकलव्य मॉडेल रेसीडेन्शीयल स्कुल मध्ये समूह संगीत स्पर्धा आयोजनाकरिता केंद्र शासनाने रु. १०.८१ लक्ष 
निधी वाचा वरील पत्रान्वये वितरीत केला आहे. सदर निधी राज्यशासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झाला 
असल्याचे वित्त विभागात प्रमाणीत केळे असल्याने प्रस्तुत निधी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणजेच 
aya sean विकास,नाशिक यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय (Government resolution)- 


शासन आता या निर्णयाद्वारे केंद्र शासनाने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत सन 


२०१८-१९ करिता वितरीत एकूण रु. १०.८१ लक्ष (रु. दहा लक्ष Vagal हजार रूपये फक्त) निधीतुन पुढील 


कामांकरीता तालिकेत स्तंभ क्र. 3 मध्ये दर्शविलेल्या निधीच्या मर्यादेत खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची 


मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
अ. योजनेचे नाव वितरीत करण्यात येणारा निधी 
क्र. (रु.लाखात) 
ie २ 3 
ae . | Group music competition among students of EMRSs १०.८१ 
एकुण १०.८१ 
२.  उपरोक्तरु. १०.८१ लक्षचा (रु. दहा लक्ष ऐंक्‍्याऐंशी हजार रूपये फक्त) खर्च मागणी मागणी क्र. टी-५, 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागसवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, (०२)(४३) भारतीय 
संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अन्वये केंद्रीय सहाय्य (केंद्र योजना), ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) (२२२५ 
Fo33) यामधील सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पित असलेल्या निधीतून करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला आहे. 
वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी आहरीत करण्याची दक्षता आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, 
नाशिक यांनी घ्यावी. 

४. उपरोक्त मंजूर करण्यात आलेले अनुदान सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे ते ज्या बाबींसाठी खर्च 
करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे, त्याच बाबींसाठी खर्च करावे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व 
भौतिक अहवालासह शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०/अर्थापाय, दिनांक ०७/०१/२०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११०१४४८०५६४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७७ e Digitally signed by Ajitsingh R Rajput 
A h R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=TDD 
J | S | Nn g 7 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a6 14ce75be611413980d3efebe7cde81ad571ab119 
e8360b7b526b5159edd099, 


Rajput ee a 
(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
७. अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 
८. नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी , का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


परिशिष्ट-अ 
School Level Competition 
Sr. | Particulars Unit Amount 
No. approved 
(in Rs.) 
1 Prizes (185 27१ & 37१) Rs. 17,500 per school X 14 | 2,45,000 /- 
schools 
2 Honorarium for Judges (Rs. 500 X 2 Rs. 1,000 per school X 14 14,000/- 
Judges) 
3 Logistics arrangement (Hiring of Rs. 3,000 per schools X 14 ।42,000/- 
equipment’s, refreshments for Judges etc.) | schools 
Total Rs. 21,500 per school X 14 | 3,01,000 /- 
schools 
Regional Level Competition 
A) Common Expenses at each location 
Sr. | Particulars Unit Amount 
No approved 
1. | 1% Prize — Rs. 50,000 
2™ Prize — Rs. 35,000 Rs. 1,20,000 X 1 | 1,20,000/- 
3११ Prize — Rs. 25,000 
Special Prize — Rs. 10,000 
2 | Venue and other logistics (Hiring of hall, musical Rs. 60,000 X 1 | 60,000/- 
instruments, decorations, publicity etc.) 
3 _| Honorarium for Judges (@ Rs. 2000 per judge X 6 Rs. 12,000 1 | 12,000/- 
judge per location 
Total (A) 1,92,000/- 
B. Logistic Arrangement for Students (Travel cost, lodging & boarding etc.) 
Location Expected Participants | Unit Cost per Total 
including 2 staff per Participant 
school 
la | Maharashtra 196 3,000/- 5,88,000/- 
Total (B) 5,88,000/- 
Grant Total (A+B) 7,80,000/- 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


